१४) 
94) 


प्रस्तावना: 


सन २०१४-१५ मध्ये गाळप हंगाम घेतलेल्या साखर 
कारखान्यांस ऊस पुरविण्याऱ्या शेतकऱ्यांच्या 
एफआरपीची रक्‍कम अदा करण्यासाठी die 
मुदतीचे कर्जावर व्याज अनुदान देण्याबाबत. 

सन २०१८-१९ 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : ससाका-२०१८/प्र.क्र.१३० भाग -२/३-स 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ५ ऑक्टोबर, २०२०. 


भारत सरकार, खाद्य व सार्वजनिक वितरण विभाग, नवी दिल्ली यांची अधिसूचना 
क्र.१(५/२०१५/एस.पी.-|, दि.२३.०६.२०१५ 

शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र. ससाका-२०१५/प्र.क्र.२२६/३-स, 
दि.३०.०७.२०१५. 

शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र. ससाका-२०१५/प्र.क्र.२२६अ/३-स, 
दि.०५.०९.२०१५. 

शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र. ससाका-२०१५/प्र.क्र.३८५/३-स, 
दि.०९.१२.२०१५. 

वित्त विभागाचे परिपत्रक क्रमांक: अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.७५/अर्थ-३, दि.१८.०४.२०१७, 
३०.०६.२०१७ व दिनांक ०६.०२.२०१८. 

वित्त विभागाचे परिपत्रक क्रमांक: संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.३१/कोषा-प्रशा-५, 
दि.१०.०५.२०१६. 

शासन निर्णय क्रमांक: ससाका-२०१८/प्र.क्र.५०/३-स, दिनांक २८.०२.२०१८. 

शासन निर्णय क्रमांक: ससाका-२०१८/प्र.क्र.५१/३-स, दिनांक १४.०३.२०१८. 

शासन निर्णय क्रमांक: ससाका-२०१८/प्र.क्र.५३/३-स, दिनांक ३१.०३.२०१८. 

शासन निर्णय क्रमांक: ससाका-२०१८/प्र.क्र.१३०/३-स, दिनांक २८.०५.२०१८. 

शासन निर्णय क्रमांक : ससाका-२०१८/प्र.क्र.१३० भाग -२/३-स, दिनांक ३१.०३.२०१९ 
साखर आयुक्‍तालयाचा आदेशा क्र. साआ/ सॉफ्ट लोन/ व्याज अनुदान/ कक्ष-७/ अर्थ-२/ 
२०१८-१९/१७३, दि. ३१.०३.२०२० 

वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२०/प्र.क्र. ६२/अर्थ-३, दिनांक १६.०४.२०१९ 
वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. अर्थसं-२०२०/ प्र.क्र.६५/ अर्थ-३, दिनांक ०४.०५.२०२०. 
साखर आयुक्त, पुणे यांचे पत्र क्रमांक:ःसाआ/ सॉफ्टळोन/व्याज अनुदान/२०१८-१९/कक्ष- 
७/अर्थ-२, दिनांक ३०.०३.२०१९. 


सन २०१४-१५ च्या गाळप हंगामात कारखान्यांना ऊस पुरविणाऱ्या शोतकऱ्यांच्या ऊसाच्या 


एफआरपीची रक्‍कम देण्याकरिता मदत व्हावी म्हणून, केंद्र शासनाने दि.२३.६.२०१५ च्या अधिसूचनेन्वये 


सॉफ्ट लोन योजना जाहीर केली. सदर योजनेस अनुलक्षून गाळप हंगाम २०१४-१५ मधील एफ.आर.पी. 


शासन निर्णय क्रमांकः ससाका-२०१८/प्र.क्र.१३० भाग -२/३-स 


प्रमाणे एकूण देय ऊस किंमतीच्या ५० टक्के रक्‍कम दि.३०.०६.२०१५ अखेर ज्या कारखान्यांनी अदा केलेली 
आहे व ज्या कारखान्यांनी हंगाम २०१३-१४ व २०१४-१५ मध्ये गाळप घेतले आहे, अज्ञा राज्यातील १४७ 
पात्र सहकारी व खाजगी साखर कारखान्यांना केंद्र शासनाने जाहीर केलेली योजना लागू करण्याबाबत दि. 
३०.०७.२०१५ अन्वये शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे. तदृनंतर फक्त सन २०१४-१५ मध्ये 
गाळप हंगाम घेतलेल्या २२ सहकारी व खाजगी साखर कारखान्यांसाठी राज्य शासनामार्फत व्याज 
अनुदानाबाबत दि. ०५.०९.२०१५ च्या शासन निर्णयान्वये निर्णय घेण्यात आला. सदर दोन्ही योजनांत न 
बसणार्‍या ६ सहकारी व खाजगी साखर कारखान्यांना सॉफ्ट लोन-व्याज अनुदान योजना लागू 
करण्याबाबतचा शासन निर्णय दि. ०९.१२.२०१५ अन्वये घेण्यात आला. 

दि.३०.०७.२०१५ च्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार सॉफ्टलोन योजनेनुसार पात्र १४७ 
कारखान्यांसाठी ४ वर्षाचे व्याज अनुदान यापूर्वी मंजूर केल्यानुसार राज्य शासनाकडून देण्यात येणार आहे. 
केंद्र शासनाच्या योजनेत लाभ मिळाला नसला तरी या वाढीव मुदतीत राज्य शासनाकडून ४ वर्षाचे देय 
व्याज अनुदान देण्यात येईल. तसेच उर्वरित दि.५.९.२०१५ (२२ कारखाने) आणि दि.९.१२.२०१५ 
(६ कारखाने) च्या शासन निर्णयानुसारच्या योजनेमधील पात्र असे एकूण २८ कारखान्यांसाठी ५ वर्षाचे व्याज 
अनुदान यापूर्वी मंजूर केल्यानुसार राज्य शासनाकडून देण्यात येणार आहे. 


मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने जनहित याचिका क्र. २०/२००६ मध्ये दाखल सिव्हील अपिल मध्ये मा. 
न्यायालयाने दि.२१.१.२०१० व दि. २७.०९.२०१६ रोजी खाजगी साखर कारखान्यांना कोणत्याही स्वरुपाचे 
(Grant/Subsidy/Guranttee) आर्थिक सहाय्य करुन नये असे आदेश आहे. तसेच मा. मुंबई उच्च 
न्यायालयाचे, आठैरंगाबाद खंडपीठ औरंगाबाद यांनी शासनाने घेतलेल्या निर्णयानुसार वाहतुक अनुदान 
द्यावे असे आदेश पारित केळे आहेत. यास्तव खाजगी साखर कारखान्यांना अनुदान देण्याबाबत दोन्ही 
न्यायालयाचे आदेश विसंगत असल्यामुळे विधी व न्याय विभागाच्या मान्यतेने राज्य शासनाने मा. सर्वोच्च 
न्यायालयात दि. ०८.०९.२०१८ रोजी विशेष अनुमती याचिका क्र. डायरी नं. ३३५१३/२०१८ दाखल केली 
असून, सदर न्यायलयीन प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे. 

सॉफ्ट लोन योजनेस पात्र असलेल्या सहकारी साखर कारखान्यांचे सन २०१८-१९ चे प्रस्ताव 
साखर आयुक्त यांनी सादर केले आहेत. त्यापैकी काही सहकारी साखर कारखान्यांना सॉफ्ट लोनची 
रक्‍कम वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 


१. सन २०१४-१५ मध्ये गाळप घेतलेल्या कारखान्यांना ऊस पुरविणाऱ्या शेतकऱ्यांना एफआरपी ची 
रक्‍कम अदा करण्याकरीता मदत व्हावी म्हणून दिर्घ मुदतीच्या कर्जावर व्याज अनुदान देण्याबाबत शासन 
निर्णय दि. ३०.०७.२०१५, दि०५.०९.२०१५ व दि. ०९.१२.२०१५ अन्वये पात्र झालेल्या ६ सहकारी 
कारखान्यांना मा. उच्च न्यायालयाचे आदेश विचारात घेता सन २०१८-१९ मधील प्रपत्र - अ मध्ये नमूद 
केल्याप्रमाणे रक्‍कम ₹ ५२०.२० लाख (रुपये पाच कोटी वीस लाख २० हजार Ha) इतकी रक्‍कम सन 
2020-29 मध्ये उपलब्ध असलेल्या तरतुदीमधून अदा करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर रक्कम "मागणी क्रमांक-व्ही-२, २४२५ सहकार, १०८- इतर सहकारी संस्थांना सहाय्य, (03) 
सहकारी साखर कारखाने, (०३) (०२) सहकारी साखर कारखान्यांना सहायक अनुदान (कार्यक्रम) (२४२५ 
०९८९), ३१-सहायक अनुदाने(वेतनेत्तर)" या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. सदर खर्च सन २०२०- 
२१ साठी मंजूर झालेल्या तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ससाका-२०१८/प्र.क्र.१३० भाग -२/३-स 


३. प्रस्तुत प्रकरणी लेखाधिकारी, साखर आयुक्‍ताळय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे यांना 
"आहरण व संवितरण अधिकारी"व संचालक (अर्थ), साखर आयुक्तालय, साखर संकुल, पुणे यांना "नियंत्रण 
अधिकारी" म्हणून प्राधिकृत करण्यात येत आहे. त्यानुसार लेखाधिकारी, साखर आयुक्‍ताळय, साखर 
संकुल, शिवाजीनगर, पुणे यांनी त्या-त्या साखर कारखान्यांच्या बँकेला व्याज अनुदानाबाबत, निर्गमित 
केलेल्या शासन निर्णयातील अटी व शार्थीच्या तसेच या शासन निर्णयातील आदेशाच्या अनुषंगाने निधी 
वितरीत करण्याची कार्यवाही करावी. 


४. आहरण व संवितरण अधिकारी" व "नियंत्रण अधिकारी" यांनी सदर तरतुद वितरीत करताना 
महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका व वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिकेमध्ये उल्लेख केलेल्या तसेच वित्त 
विभागाच्या शासन निर्णय क्र. विअप-२०१३/प्र.क्र. ३०/२०१३/ विनयिम भाग -२, दिनांक १७.०४.२०१५ व 
वित्त विभाग परिपत्रक, क्रमांक:अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि.१६.०४.२०२० मधील अटी व शर्तीचे 
तसेच वेळोवेळी दिलेल्या सुचनांचे पालन करण्याची दक्षता घ्यावी. 


५. सदरहू शासन निर्णय वित्त विभाग परिपत्रक, क्रमांक:अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, 
दि.१६.०४.२०२०, वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. अर्थसं-२०२०/ प्र.क्र.६५/ अर्थ-३, दिनांक ०४.०५.२०२० व 
अनौसं क्र. २८६/२०२०/व्यय-२, दिनांक ०३.०८.२०२० अन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरून सदर शासन 
निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१००५१७३८४४७२०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Prashant Ramesh __ (1:10 11. 


5.4.20=fa29ab2a9a96d3a62a7a9753171 1f1ef9f3e78de039be6cabb449290320 
69507, 


7 INumber=c9fc0e76e908 1 9f7f6d29d043a3e393d7982322683a082d04eda26 
| aa) p a e ७7264९4837, cn=Prashi h Pimpale 


Date: 2020.10.05 17:40:16 +05'30' 


(प्रशांत र. पिंपळे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
साखर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (३ प्रती) 
. प्रधान महालेखापरिक्षक, लेखा परिक्षा, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
३. लेखाव अधिदान अधिकारी, मुंबई. 
. निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
५. महालेखापाल -१, महाराष्ट्र राज्य, (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा) मुंबई. 
६. महालेखापाल -२, महाराष्ट्र राज्य, (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखापरिक्षा) नागपूर. 
संचालक (प्रशासन), साखर आयुक्तालय, साखर संकुल, पुणे. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 
. लेखाधिकारी, साखर आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे (३प्रती) 
qo. सर्व प्रादेशिक सहसंचालक (साखर. 
११. सर्व लेखापरीक्षक (साखर) 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः ससाका-२०१८/प्र.क्र.१३० भाग -२/३-स 


१२. 
१३. 


१४. 
१५. 


१६. 


वित्त विभाग (व्यय-२), कराधान-३ व अर्थसंकल्प-१२, (अर्थोपाय शाखा) 

कार्यासन क्रमांक १६-स/१७-स/२२-स/२५-स, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई. 

सह संचालक, लेखा व कोषागारे, नवीन प्रशासकीय इमारत, मंत्रालय, मुंबई. 

कक्ष अधिकारी, १६-स तथा वेब को-ऑर्डिनेटर, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई. 

निवड नस्ती (३-स). 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः ससाका-२०१८/प्र.क्र.१३० भाग -२/३-स 


शासन निर्णय सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
क्रमांक : ससाका-२०१८/प्र.क्र.१३० भाग -२/३-स, दिनांक ५ ऑक्टोबर, २०२० सोबतचे 


प्रपत्र ! ‘Sy ' 


कारखान्याचे नांव 


पात्र व्याज 
अनुदानाची 
रक्‍कम 


वितरीत 
करावयाची 
रक्‍कम 


लोकनेते बाळासाहेब देसाई सहकारी साखर कारखाना 
लि., दौळतनगर-मरळी, ता. पाटण, जि. सातारा. 
LOKNETE BALASAHEB DESAI SAHAKARI SAKHAR 
KARKHANA LTD. DAULATNAGAR- MARALI, TAL.- 
PATAN, DIST.- SATARA. 


369.98 लाख 


369.98 लाख 


राजगड सहकारी साखर कारखाना लि., अनंतनगर 
निगडे, ता.भोर, जि. पुणे 

RAJGAD SAHAKARI SAKHAR KARKHANA LTD, ANANT 
NAGAR NIGDE, TAL-BHOR, DIST-PUNE 


F8Y4.42 HM 


F8Y4.42 OM 


श्री छत्रपती सहकारी साखर कारखाना लि., 
भवानीनगर ता.इंदापूर, जि. पुणे 

SHRI CHHATRAPATI SAHAKARI SAKHAR KARKHANA 
LTD, BHAVANINAGAR, TAL-INDAPUR, DIST-PUNE 


₹१७४.४२ लाख 


49.83 लाख 


मोहनराव शिदे सहकारी साखर कारखाना, 
लि.,मोहननगर, आरग, ता.मिरज, जि. सांगली 
MOHANRAO SHINDE SAHAKARI SAKHAR KARKHANA 
LTD, AARAG, TAL- MIRAJ, DIST-SANGLI 


९०.६९ लाख 


९०.६९ लाख 


4 


राजारामबापू पाटील सहकारी साखर कारखाना 
लि.,युनिट क्रमांक ३, कारंदवाडी, ता. वाळवा, जि. 
सांगली 

RAJARAMBAPU PATIL SAHAKARI SAKHAR KARKHANA 


LTD, UNIT NO. 3, KARANDWADI, TAL- WALVA, DIST- 
SANGLI 


₹७६.६१ लाख 


₹७६.६१ लाख 


भाऊराव चव्हाण सहकारी साखर कारखाना लि., 
युनिट क्रमांक २, डोंगरकडा, ता. कळमनुरी, जिल्हा 
हिंगोली. 

BHAURAO CHAVAN SAHAKARI SAKHAR KARKHANA 
LTD, UNIT NO. 2, DONGARKADA, TAL. KALAMNURI, 
DIST. HINGOLI 


R84 .0G लाख 


BY .0G लाख 


एकूण (६ ससाका) 


₹५२०.२० लाख 


₹५२०.२० लाख 


{ एकूण ₹५२०.२० लाख (रुपये पाच कोटी वीस लाख २० हजार फक्त) ) 


KKKKKKKKKKKKKEKKEKRKEK 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


